अंतिम सामायिक जेष्ठतासूची 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), यांच्या आस्थापनेवरील 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई 
येथील प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील 
अधिका-याची दि.१.१.२०१६ स्थित अंतिम सामायिक 
जेष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक एफएसएल-०४१६/प्र.क्र.५४०/पोल-४, 
गृह विभाग,मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२, 
दिनांक :-२९ ऑक्टोबर, २०१६ 
संदर्भ :- 9) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११, 
2) गृह विभाग, परिपत्रक क्र. एफएसएल-०४१६/प्र.क्र.५०५/पोल-४, दिनांक ८.९.२०१६, 
३) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्रमांक मुं/का/६३४३-४४/१६, दिनांक-०४.१०.२०१६. 


शासन परिपत्रक :- महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), यांच्या आस्थापनेवरील न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई येथील सन २००६ ते २०११ या कालावधीत प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब 
या संवर्गातील नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक (२) च्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भ क्रमांक (३) च्या पत्रान्वये सदर ज्येष्ठतासूचीवर प्राप्त झालेले आक्षेप, 
हरकत व त्रुटी विचारात घेऊन सादर केलेल्या अभिप्रायानुसार प्रशासकीय अधिकारी,गट-ब या संवर्गातील 
अधिका-यांची दि.१.१.२०१६ स्थित सामायिक ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” नुसार 
दर्शविल्याप्रमाणे आता अंतिम करण्यात येत आहे. 

२. सदर जेष्ठतासूची प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील अधिका-यांच्या निदर्शनास 
आणण्यात यावी. 

3. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१६११०७१४५०५३४२२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


5 (0 aa Nn a t h V Ebi pe sonable tala ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6651c5d4 

Potare ee 

(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
१) महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई 

२) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, औरंगाबाद 

8) संबंधित अधिकारी यांना महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत), 

५) निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४) 


'परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय, समान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१९/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ प्रपत्र -अ नुसार महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),यांच्या 


आस्थापनेवरील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनाळयातील प्रशासकीय अधिकारी गट-ब संवर्गाची दिनांक १.१.२०१६ रोजीची अंतिम सेवा 


ज्येष्ठतासूची. 
अ. । ज्येष्ठता aia प्रवर्ग णि युक्त $ नियुक्तीचा म ज्येष्ठता पेवानिव शैक्षिणक ।सेवेचे ठिकाण अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍तीनंतर दिनांक (सरळसेवेने/मर्यादित | दिनांक/ दिनांक अर्हता(& 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेद्रारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्याचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परौक्षेचे वर्षे) 
| १_| २ ३ v ष्‌ द [= = | ८ ९ | go | ee | १२ 
g १ ।श्री.सं.भा.भोते अ.ज. २७.५.१९६० | ६.५.२००६ 7 ६.५.२००६ ३१.०५.२०१८ | एस.एस.सी । पुणे श्री.भोते यांना शासन निर्णय ,गृह 
विभाग क्र.एफएसएल ०१०५ 
/प्र.क्र.५/पोल-४,दि.२९.४.२०१६ 
अन्वये तात्पुरत्या तत्वावर रिट 
पिटीशन क्र.८४५२/२००४ मधील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
प्रशासकोय अधिकारी पदावर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेबर अवलंबित तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 

२ २ | श्री.प्र.फु.राठोड विजा-अ | १९.४.१९६२ । ३.१२.२०११ | २.१२.२०११ | ३०.४.२०२० | एस.एस.स॑ हि जे.क्र.२ ब ३ बरील अधिकाऱ्यांना 
शासन आदेश ,गृह विभाग क्र. 
एफएसएल ०५११ /प्र.क्र.७१४ / 
पोल-४, दि.१.१२.२०११ अन्वये 
तात्पुरत्या तत्वावर रिट पिटीशन 
क्र.८४५२/२००४ मधील अंतिम 

३ 3 श्रो.रो.ए.दाबलकर भज-ब १३.८.१९६१ | २.१२.२०११ | २.१२.२०११  । ३१.८.२०१९ | एस.एस.स॑ | निर्णयाच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
अधिकारी पदावर महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेवर 
अवलंबित तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात आलेली आहे. 


